महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील प्रशासन अधिकारी या पदांची दिनांक 
०१.०१.२०१८, दिनांक ०१.०१.२०१९, दिनांक 
०१.०१.२०२०, दिनांक ०१.०१.२०२१ व दिनांक 
०१.०१.२०२२ रोजीची वर्षनिहाय अंतीम 
ज्येष्ठतासूची ... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२४२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक: २० ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा : .आयुक्‍्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/२०२२/प्र.अ./ज्येसू/आस्था-ब/१२६८, 
दिनांक ०४.०३.२०२२ 


शासन परिपत्रक- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील प्रशासन अधिकारी पदाची दिनांक 
०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक २७.०१.२०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
दिनांक ०१.०१.२०१७ ते दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यंतच्या कालावधीत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ 
(प्रशासन शाखा) संवर्गातील प्रशासन अधिकारी पदावर सरळसेवा व पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात आली 
नसल्याने सदरची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची “ निरंक” आहे. सबब दिनांक ०१.०१.२०१८ 
दिनांक ०१.०१.२०१९ दिनांक ०१.०१.२०२०, दिनांक ०१.०१.२०२१ व दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची 


अंतीम ज्येष्ठता सूची यासोबतच्या प्रपत्रात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


2. सदर ज्येष्ठतासूची शासन अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक 


२१.०६.२०२१ नुसार तयार करण्यात आली आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 


दिलेल्या निर्णयान्वये, दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधीळ आरक्षण 


अवैध ठरविले आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 


केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आली आहे. सदर विशेष 


अनुज्ञा याचिकेमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून ही ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. 


त्यानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये 


बदल होईल, या अटीच्या अधीन राहून ही ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२४२/प्रशा-२ 


8. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०२०१५४२२६७३२१ असा आहे. हे शासन 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


(दीपक aor) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्‍त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍तालयामार्फत 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२४२ /प्रशा-२, दिनांक २० ऑक्टोबर ,२०२२ सोबतचे प्रपत्र-१ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील प्रशासन अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०१७या 
कालावधीची म्हणजेच दिनांक १.१.२०१८ रोजीची अंतीम जेष्ठतासूची 


जन्मतारीख नियुक्ती म . 
(नियुक्‍तीनंतर दिनांक (सरळसेवेने दिनांक 
प्रवर्ग बदलेला पदोन्नतीने) 
असल्यास मानीव दिनांक 
त्याचा 


र 
एम.एस.सी., 
२ १७-१२-१९५९| २५-०६-२००९ पदोन्नती २५-०६-२००९ | ३१-१२-२०१७ सेवानिवृत्त 
एल.एल.बी. 
: शिश 
‘ ee id 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२४२ /प्रशा-२, दिनांक २० ऑक्टोबर,२०२२ सोबतचे प्रपत्र-२ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील प्रशासन अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीची म्हणजेच दिनांक १.१.२०१९ रोजीची अंतीम जेष्ठतासूची 


येष्ठ जन्मतारीख = | नियुक्ती दिनांक | नियुक्तीचा म दिनांक | से क्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक (नियुक्‍तीनंतर (सरळसेवेने / दिनांक 
प्रवर्ग बदलेला पदोन्नतीने) मानीव दिनांक 
असल्यास 
त्याचा 
दिनांक) 


श्री.मेलीद प्रभाकर 


ज 
१ 
२६ 


नांव 
धि हिं देशमुख | ; 
श्री. राजेश बालाजी 
2] २ दे खुला ०३-१९७१| 30-99-2092 | सरळसेवा ३०-११-२०१२ | ३१-०३-२०२९ बी.ए. 
; 


श्रीमती ज्योती यं 
३ ३ a ३०-०१-१९७३| 20-99-2092 सरळसेवा २०-११-२०१२ | 39-09-2039 एम.ए. 
बाळासाहेब शिंदे 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२४२ /प्रशा-२, दिनांक २० ऑक्टोबर ,२०२२ सोबतचे प्रपत्र-३ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील प्रशासन अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ या 
कालावधीची म्हणजेच दिनांक १.१.२०२० रोजीची अंतीम जेष्ठतासुची 


जन्मतारीख नियुक्‍ती म : प क्षणिक अभिप्राय 
(नियुक्‍तीनंतर दिनांक (सरळसेवेने / 
प्रवर्ग बदलेला पदोन्नतीने) /ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


श्री.मेलीद प्रभाकर खुला ९ व 
देशमुख भड 
श्री. राजेश बालाजी 
2] २ दे खुला २६-०३-१९७१| 30-99-2092 | सरळसेवा ३०-११-२०१२ | ३१-०३-२०२९ बी.ए. 
; 


५-०६-१९६२। 42-09-2008 पदोन्नती 2-09-2008 | ३०-०६-२०२० | बी.एस.सी शिडी 
श्रीमती ज्योती न 
3 3 ae ३०-०१-१९७३| 20-99-2092 सरळसेवा २०-११-२०१२ | 39-09-2039 एम.ए. 
बाळासाहेब शिंदे 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२४२ /प्रशा-२, दिनांक २० ऑक्टोबर,२०२२ सोबतचे प्रपत्र-४ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील प्रशासन अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या 
कालावधीची म्हणजेच दिनांक १.१.२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठतासुची 


जन्मतारीख नियुक्‍ती म : प क्षणिक अभिप्राय 
(नियुक्‍तीनंतर दिनांक (सरळसेवेने / 
प्रवर्ग बदलेला पदोन्नतीने) /ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


श्री.मेलीद प्रभाकर 
बि 
श्री. राजेश बालाजी 
र. शिंदे खुला २६-०३-१९७१| ३०-११-२०१२ सरळसेवा ३०-११-२०१२ | ३१-०३-२०२९ बी.ए. 
श्रीमती ज्योती ai ae 
1४). बाळासाहेब शिंदे gar 30-09-9893} 20-99-2092 | सरळसेवा 20-99-2092 | 39-09-2039 एम.ए. 
बाळासाहेब fare 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२४२ /प्रशा-२, दिनांक २० ऑक्टोबर,२०२२ सोबतचे प्रपत्र-५ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील प्रशासन अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१या 
कालावधीची म्हणजेच दिनांक १.१.२०२२ रोजीची अंतीम जेष्ठतासुची 


जन्मतारीख नियुक्ती | नियुक्तीचा म 
(नियुकक्‍तीनंतर दिनांक (सरळसेवेने / दिनांक 
प्रवर्ग बदलेला पदोन्नतीने) /ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


बाळासाहेब शिंदे 


श्री. राजेश बाळाजी aa ene 
िंदे खुला २६-०३-१९७१| 30-99-2092 सरळसेवा ३०-११-२०१२ | ३१-०३-२०२९ बी.ए. 
श्रीमती ज्योती 
खुला ३०-०१-१९७३| 20-99-2092 | सरळसेवा २०-११-२०१२ | ३१-०१-२०३१ एम.ए. 


